राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानांतर्गत (NMSA) 
मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना (SHM) सन 
२०१९-२० मध्ये राबविण्यासाठी निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३१९/प्र.क्र.५१/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :-9) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) 
बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 98-3/209¢-Fert.Use, दिनांक १६.०५.२०१८. 

३) केंद्र शासनाचे निधी वाटपाबाबतचे पत्र क्र. No.14-20/2014 Fert. Use, 
दि. २१.०२.२०१९. 

४) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक कृआ/मृसमृचा/जआव्य/निधी 
वितरण/२४९/२०१९, दिनांक २५.०२.२०१९. 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मृदस १४१७/प्र.क्र.१७८/१७अ, 
दिनांक १०.१०.२०१७. 

६) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१अे, 
दिनांक ०२.०३.२०१९. 

७) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ, 
दिनांक २६.०३.२०१९. 

८) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-१/२०१९ Fert Use, दिनांक १२.०४.२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ पासून सदर योजना 
केंद्र व राज्य हिस्सा ६०: ४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत फिरती/ स्थायी 
मृद चाचणी प्रयोगशाळेची उभारणी करणे, शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण 
करणे, खत नियंत्रण चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे इत्यादी घटक राबविण्यात येतात. 

मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने एकूण 
रू.७७५.२० लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा 
(६०%) रू.४६५.१२ लाख इतका असून राज्य हिस्सा (४०%) रू.३१०.०८ लाख इतका येत आहे. 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना (SHM) 
राबविण्यासाठी दि. ०२.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


केंद्र शासनाने दिनांक २१.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये सदर योजना सन २०१८-१९ मध्ये 
राबविण्याकरीता रू.११६.२८ GA इतका पहिला हप्ता वितरीत केला होता. त्यास अनुसरून राज्य 
हिस्सा (४०%) रुपये ७७.५२ लाख इतका आहे. यास अनुसरून शासन निर्णय दि.२६.०३.२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.५१/१ओ 

अन्वये केद्र हिस्सा रु.११६.२८ लाख व राज्य हिस्सा रु.७७.५२ लाख निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक १२.०४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सन 
२०१८-१९ मधील केंद्र हिछ्यातील अखर्चित निधी रुपये ३२.२८ लाख इतका निधी पुनजिवीत 
करुन खर्च करण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्यास अनुसरून केंद्र हिछ्यातील रुपये ३२.२८ लाख 
इतका निधी, तसेच राज्य हिइझातील रुपये 29.40 लाख इतका अखर्चित निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र हिऊर्यातील 
अखर्चित निधी रुपये ३२.२८ ore इतका निधी व राज्य हिइशातील रुपये 29.40 लाख इतका 
अखर्चित निधीस खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आहे. 


२. सदर योजनेकरिता होणारा खर्च सन २०१९-२० करीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षखाली टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.डी-३ 

२४०२, मृद व जलसंधारण 

(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी 

(00)(93) कृषि उन्नती योजना - मृद आरोग्य व्यवस्थापन-उपअभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) सर्वसाधारण (२४०२ १०४६) योजनेंतर्गत 

३३-अर्थसहाय्य 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०२, मृद व जलसंधारण 

(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी 

(00)(94) कृषि उन्नती योजना - मृद आरोग्य व्यवस्थापन-उपअभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०२ अ 092) योजनेंतर्गत 

३३-अर्थसहाय्य 

सदरचा निधी खर्च करताना विहित कार्य पध्दती अनुसरून शासन नियम/अधिकाराचा भंग 
होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदरचा निधी केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावा. 


४. सदर योजनेकरिता कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा १, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कृषि आयुक्‍तालय स्तरावर आणि जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांना संबंधित जिल्हा स्तरावर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

५. वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०१९ व दिनांक ०८.०७.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील 
अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.५१/१ओ 


दि. १९.०७.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आला आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०७१११३४९८८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Umesh Narayan 001109/०6 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
Department, postalCode=400032, st: 
25, 


5 18c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6c8e 
95d1969e585 fff 


1 serialNumb be80fcc6b64503b4e8b1269bd88d63 1 f3f3c2bef6e 
h a n | Wa e 1ca70cc9a4e3095401 If, S| yan Chandiwad: 
Date: 2019.08.07 11:21:11 +05'30' 


(Baar चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 

८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

१२.सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव (२-अ) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सहाय्यक संचालक, HA -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


